मोहरम-२०२० बाबत 
मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 
शासन परिपत्रक क्रमांक- आरएळलपी- ०८२०/प्र.क्र.१२७/विशा १ ब 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- १९ ऑगस्ट, २०२०. 


परिपत्रक 


कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता इतर कार्यक्रमांप्रमाणेच 


या वर्षी मोहरम साध्या पध्दतीने पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे 


मार्गदर्शक सूचना विहित करण्यात येत आहेत.:- 


. मातम मिरवणूक-कोविड काळात पार पडलेल्या इतर धार्मिक कार्यक्रमांप्रमाणे मोहरम देखील 


आपापल्या घरात राहूनच दुखवटा पाळण्यात यावा. केंद्र व राज्य शासनाकडून सामाजिक 


आणि धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी असल्यामुळे सार्वजनिक मातम मिरवणूकीला परवानगी देता 


येणार नाही. खाजगी मातम देखील शासनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करुन घरीच 


करावेत. सोसायटीमधील नागरिकांनी देखील एकत्रित मातम/दुखवटा करु नये. 


. वाझ/मजलीस- हे कार्यक्रम शासनाच्या नियमांचे पालन करुन ऑनलाईन पध्दतीने आयोजित 


करण्यात यावेत. 


| ताजिया/आलम- ताजिया/आलम काढण्यास परवानगी देता येणार नाही. ताजिया/आळलम 


घरीच/घराशेजारी बसवून तेथेच श्ांत/ विसर्जन करण्यात यावेत. 


| सबील/छबील- सबील/छबील बांधण्यासंदर्भात स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घ्यावी. त्या 


ठिकाणी दोन पेक्षा जास्त व्यक्‍तींनी उपस्थित राहू नये. सदर ठिकाणी बंद बाटलीनेच पाण्याचे 


वाटप करण्यात यावे. सबीलच्या ठिकाणी स्वच्छता राखावी व सोठल डिस्टन्सींगचे पालन 


करण्यात यावे. 


. कोणत्याही कार्यक्रमात चारपेक्षा अधिक व्यक्‍तींना परवानगी राहणार नाही. 


, कोविड-१९च्या परिस्थितीचा विचार करता रक्‍तदान शिबीरे, प्लाज्मा शिबीरे, आरोग्य शिबीरे 


असे उपक्रम राबविण्यात यावेत व या उपक्रमांमध्ये स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी- ०८२०/प्र.क्र.१२७/विशा 9 F 


७. 


कोविड- १९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, 


पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महापालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन 


यांनी विहित केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच या परिपत्रकानंतर 


व प्रत्यक्ष मोहरम सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत काही सूचना प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे 


देखील अनुपालन करावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१९१६४४४७७१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Shirish Nagi Mohod 


e e ig 
DN: IN, Gi ॥ Of Mah. htt Home 
Shirish NagOrao ८५५५ 
2.5.4.20=66fda7e745bb4928b21046 bf7bd8f40e4950e0a9 
9497fa2862e1d37ed75b7, 


INumber=beb4df218cab9381 1ed9522b6f8ac2546899b4 
(0 h (0 99eb805 1 2bfa5ec939466fb620, cn=Shirish Nagorao Mohod 


Date: 2020.08.19 16:58:30 +05'30' 


(शिरीष मोहोड) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 


न 


र्‌. 


१ 
१ 
१ 
१ 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मुंबई. 

. सर्व विभागीय आयुक्त. 

सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका. 

०.सर्व पोलीस आयुक्‍त 

१.आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२.सर्व जिल्हाधिकारी. 

३.सर्व पोलीस अधीक्षक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


